अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी १०१९/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई BOO O32, 
दिनांक :- ०७ जानेवारी, 2020 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्रमांक - नामनि १२१५/प्र.क्र.११८/ 
का.१४२७, दिनांक ३०/१/२०१६. 
2) अर्थ व सांख्यिकी संचाळनाळयाचे पत्र क्र.परिवि-१४१७/गट-ब (राज)/ 
७५/भाग-३/प्रशा-२/१०४८, दिनांक १६/१२/२०१९. 


कार्यालयीन sea : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी 
संचाळनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदावर 
३७ अधिकाऱ्यांची नामनिर्देशानाने नियुक्ती करण्यात आली असून सदरहू नियुक्‍ती arcana संबंधित 
अधिकारी दोन वर्षे परिविक्षा कालावधीवर राहतील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर 
उमेदवारांना नियुक्‍ती आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, दोन वर्षांच्या कालावधीत विहित विभागीय परीक्षा 
(जर काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक होते. तसेच, हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवऱ्यक होते. तसेच सदरहु दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगळेली असेल; तर त्या रजेच्या 
कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी शासन परिपत्रक क्र.४३४६/४६, दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ 
नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन आदेशा क्रमांक १ अन्वये “संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी, खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक 
असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. श्रीमती गायकवाड प्रितम दिलीप (श्रीमती 
कुंटला प्रितम श्रीकांत) यांनी परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये दिनांक २५/०२/२०१६ ते दिनांक 
३०/०६/२०१६ पर्यंत १२७ दिवसांची असाधारण रजा, दिनांक ०२/०३/२०१७ ते दिनांक १०/०३/२०१७ 
पर्यंत ९ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २३/०५/२०१७ ते दिनांक २६/०५/२०१७ पर्यंत ४ दिवसांची 
अजित रजा, दिनांक १४/०३/२०१८ ते दिनांक १७/०३/२०१८ पर्यंत ४ दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक १८/०३/२०१८ ते दिनांक १३/०९/२०१८ पर्यंतची १८० दिवसांची प्रसुती रजा अशा एकुण 
३२४ दिवसांची रजा उपभोगळेली आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन श्रीमती गायकवाड प्रितम 
दिलीप (श्रीमती कुंटला प्रितम श्रीकांत) यांचा परिविक्षाधिन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी १०१९/प्र.क्र.१८/का.१४२७ 


त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे | नियुक्‍ती दिनांक | परिविक्षा कालावधी संशोधन अधिकारी/ 
नांव संपुष्टात आल्याचा सांख्यिकी अधिकारी 
दिनांक पदावरील सेवा नियमितपणे 
चालू ठेवण्याचा दिनांक 

a | 2 3 a aa 4 

श्रीमती गायकवाड प्रितम | २४/०२/२०१६ १४/०१/२०१९ १५/०१/२०१९ 
. दिलीप (श्रीमती poor 

प्रितम श्रीकांत) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट 
२०१५ अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर कार्यालयीन आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 
आदेश उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०७१५२०४४९८१६ असा आहे. हा 
कार्यालयीन seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


T h ? h tt Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlek 
DN: IN, Of Mahi hi Pil. i 
u 5 1 a r u ru 5 1 0 a mM tr it, post Cod : 400032, Hes ee 
H . | k 2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c85 1 bab 
'12b16b7bba3f67cca2, Tushar Pi hott Hirleke 
| r e a r Date: 2020.01.07 15:52:13 +05'30' 
(तु.पु.हिर्लेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, नवी 
मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

३. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई/ नाशिक/ 
पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

४. संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 

५. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


